राज्यातील कृषी व यंत्रमाग ग्राहक यांना वीज दरात 
सवलत दिल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 
कंपनी मर्यादित यांना द्यावयाचे अर्थसहाय्य 
(समायोजन) सन २०१९-२० 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पूरमा-२०१९/प्र.क.३६/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२० 


संदर्भ :- १ 
Q 


3 
8 


वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३,दि. १ एप्रिल, 2098 
वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.५२/अर्थ-३,दि. ८जुले, २०१९ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र टॅरिफ-२०१९/प्र.क्र.२६/उर्जा-३, दि. १३.०६.२०१९ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र टॅरिफ-२०१९/प्र.क्र.२६(१)/उर्जा-३, 
दिनांक १३.०६.२०१९ 
५) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र निधिवि २०१९/प्र.क्र.२७/उर्जा-३, दिनांक १३.०६.२०१९ 
६) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र निधिवि २०१९/प्र.क्र.२७(१/उर्जा-३, दिनांक १३.०६.२०१९ 
७) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र पुरमा-२०१९/प्र.क्र.३६/उर्जा-३, दिनांक २६.०७.२०१९ 
८) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र निधिवि २०१९/प्र.क्र.३६/उर्जा-३, दिनांक ०६.०८.२०१९ 
९) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र पुरमा-२०१९/प्र.क्र.३६/उर्जा-३, दिनांक ०५.११.२०१९ 
१०) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र पुरमा-२०१९/प्र.क्र.३६/उर्जा-३, दिनांक २८.११.२०१९ 
११) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र टॅरिफ-२०१९/प्र.क्र.३२/उर्जा-३, दिनांक 92.03.2020 
१२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र पुरमा- २०१९/प्र.क्र.१०२/उर्जा-३, दिनांक १२.०३.२०२० 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील विविध वर्गातील ग्राहकांना शासनाच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 
कंपनीमार्फत वीज दरात सवलत देण्यात येते व त्याची प्रतिपूर्ती शासनाकडून महावितरण कंपनीस केली जाते. 
मागणी क्रमांक के-६ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१२६१५ या लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२० करिता रु.९१२७.८५१५ 
कोटी इतक्या रकमेची पुरवणी मागणीसह तरतूद करण्यात आलेली आहे. 
२. महावितरण कंपनीकडून सन २०१८-१९ मध्ये तिस-या तिमाहीपोटी विद्युत शुल्क व वीज विक्रीकराच्या 
अनुषंगाने येणे असलेल्या एकूण रक्‍कम रू.१७११.२४ कोटीपैकी रू. १२१९.०० कोटी इतक्या रकमेचे 
समायोजन संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. ६ अन्वये करण्यात आले होते. 
३. सन २०१८-१९ मधील तिस-या तिमाहीपोटी शिल्लक राहिलेल्या समायोजनाची रक्‍कम रू. ४९२.२४ 
कोटी व सन २०१९-२० मधील पहिल्या तिमाहीपोटी विद्युत शुल्क व वीज विक्रीकरापोटी शासनास येणे 
असेलेली रक्‍कम रू. १४९१.५४७१ कोटी अशी एकूण रक्‍कम रू. १९८३.७८७१ कोटी इतक्या रकमेचे समायोजन 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. ८ अन्वये करण्यात आले होते. 
४. सन २०१८-१९ मधील चौथ्या तिमाहीपोटी विद्युत शुल्क व वीज विक्रीकरापोटी शासनास येणे 
असेलेल्या रक्कमेचे समायोजन करण्यास वित्त विभागाने सद्यस्थितीत मान्यता दिळेली नाही. सन २०१९-२० 
या आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या तिमाहीच्या समायोजनासाठी सुमारे रुपये १५८९.०० कोटी व अर्वरित रक्‍कम 
चौथ्या तिमाहीसाठी सुमारे रुपये २५६.०० कोटी वापरण्यास वित्त विभागाने अनुमती दिली आहे. वित्त विभागाच्या 
सहमतीनुसार रुपये १८४५.०० कोटी समायोजनाने महावितरण कंपनीस वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०१९/प्र.क.३६/ऊर्जा-३ 


शासन निर्णय :- 

कृषी ग्राहक व यंत्रमाग ग्राहक यांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वीज दरात दिलेल्या 
सवलतीसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना देय असलेली अनुदानाची रक्‍कम रू. 
१८४५.०० कोटी (रूपये एक हजार आठडो पंचेचाळीस waa) समायोजनाने वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. वरील बाबीचा खर्च “मागणी क्रमांक के-६, मुख्यलेखाशिर्ष २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, ८०० 
इतर खर्च, (००) (०१) कृषी विषयक व यंत्रमाग विषयक प्रशुल्क कमी करण्यासाठी वीज वितरण / पारेषण 
अनुज्ञप्तीधारकांना अर्थसहाय्य (२८०१२६१५) 33 अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो 
सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३. समायोजनाने वितरीत करावयाची रक्‍कम रू. १८४५.०० कोटी (रूपये एक हजार आठडो पंचेचाळीस 
फक्त) महावितरण कंपनीस रोख न देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे महावितरण कंपनीडून शासनास येणे असलेल्या 
विद्युत शुल्क व वीज विक्रीकरापोटी वसूल करण्यात यावी व खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली 
समायोजनाव्दारे जमा करण्यात यावी. 


अ. तपशील रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 

क्र. 

१) | वित्तीय वर्षे २०१९-२० या | १४,८७,७४,००,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वर्षातील तिसऱ्या तिमाहीपोटी वीजेचा वापर व विक्रीय यावरील कर 
विद्युत्‌ शुल्काच्या अनुषंगाने (०१) (०१) मुंबई विद्युत शुल्क अधिनियम 
समायोजित करावयाची रक्‍कम १९५८ खालील जमा रक्कमा 
(ऑक्टोंबर, २०१९ ते (०००४३००९२) 
डिसेंबर,२०१९) 

२) | वित्तीय वर्षे २०१९-२० AT]  ८६,२६,००,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वर्षातील तिसर्‍या तिमाहीपोटी वीजेचा वापर व विक्री यावरील कर (०१) 
विजेच्या विक्रीवरीळ करापोटी (०३) महाराष्ट्र विजेच्या विक्रीवरील कर 
समायोजित करावयाची रक्कम (०००४३००८३) (सुधारणा) अधिनियम 
(ऑक्टोंबर, २०१९ ते २००४ 
डिसेंबर,२०१९) 

3) | वित्तीय वर्षे २०१९-२० या | २५६,००,००,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वर्षातील चौथ्या तिमाहीकरिता वीजेचा वापर व विक्रीय यावरील कर 
विद्युत शुल्कापोटी अंशत: (०१) (०१) मुंबई विद्युत शुल्क अधिनियम 
समायोजित करावयाची रक्‍कम १९५८ खालील जमा रक्कमा 
(जानेवारी, २०२० ते मार्च, २०२०) (000830082) 

8) | वित्तीय वर्ष २०१९-२० या १५,००,००,०००/- | ०००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ 
वर्षातील चौथ्या तिमाहीकरिता वीजेचा वापर व विक्री यावरील कर (०१) 
वीज विक्रीकरापोटी अंशत: (०३) महाराष्ट्र विजेच्या विक्रीवरील कर 
समायोजित करावयाची रक्‍कम (०००४३००८३) (सुधारणा) अधिनियम 
(जानेवारी, २०२० ते मार्च, २०२०) २००४ 

एकूण १८४५,००,००,०००/- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०१९/प्र.क.३६/ऊर्जा-३ 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई यांनी त्यांच्या अखत्यारित व 
अधिकारात वरील विवरणपत्रानुसार सदर रक्कम रू. १८४५.०० कोटी (रूपये एक हजार आठडरो पंचेचाळीस 
फक्त) चे पुस्तकी समायोजन करुन तसे शासनास कळवावे. 

५. सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल, मुंबई यांच्या अखत्यारित व अधिकारात करण्यात 
येत असल्याने रू. १८४५.०० कोटी (रूपये एक हजार आठडो पंचेचाळीस Had) सदर रकमेचे देयक तयार 
करण्यात येऊ नये. 

६. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना उपरोक्त समायोजनाव्दारे वितरीत करावयाची 
रक्‍कम वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार समायजोनाने वितरीत करण्यात येत आहे. 

७. प्रस्तुत प्रकरणी प्रमाणित करण्यात येते की, या लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही 
तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. वित्त विभागाच्या दि. ०८.०७.२०१९ च्या परिपत्रकातील सर्व अटींची 
व त्यासोबतच्या परिशिष्टातील अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय, 
नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.९०/१४६१ दि.१७/०३/२०२० तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक 
संदर्भ क्र. १२११/अमुस, दि. १८/०३/२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०२०९१४३६१८६४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane 
शा 


Nanasaheb ote 


2.5.4.20=a7 169861 1123263cde9d32423e9bb73044d9 1 edOcffad3b62671 


98ee5014159F, 


is rialNumber=6c39e2858 1 50dbdfcfe6cd25ed08adf59f4d2fd8c1ede1730 
aiaram Dhane 2mm : 
2021.02.09 14:46:07 +05'30' 


(ना.रा.ढाणे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 

१. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाऱगड, वांद्रे, (पूर्व) 
मुंबई-५१ 

२. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित, हॉगकाँग बँक 
बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई 

३. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नं.१, १३ वा मजला, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई५ 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता विधानसभा / विधानपरिषद महाराष्ट्र विधान मंडळ, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, अराप / रालेवि-१, मुंबई. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

qo. निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (Ga), मुंबई-४०००५१. 

११. कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 

१२. विशेष कार्य अधिकारी (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१३. वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम प्रशासकीय 

१५. इमारत, कर मार्ग रामकृष्ण चेंबूर, ३ रा मजला, चेंबुर, (पूर्व), मुंबई-४०००७१. 

१६. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


